मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द 
योजना या योजनेंतर्गत खाजगी प्रशिक्षण 
संस्थांना निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत. 
सन २०१९-२०. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. मोशियो-२०१८/प्र.क्र.७९/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ जून, २०१९ 


वाचा:- 

१) शासन निर्णय क्रमांक: राअआ-२०१२/१०८/प्र.क्र.१८/का-९, दि. २५ जून, २०१३. 

2) शासन निर्णय क्रमांक: मोशियो-२०१७/प्र.क्र.२४/का-९, दि. ११ ऑक्टोबर , २०१७. 

३) शासन निर्णय क्रमांक: मौशियो-२०१३/प्र.क्र.३३/का.-९, दि. ३१ मार्च, २०१८ 

४ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३,दि.१एप्रिळ,२०१९ 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील उमेदवारांना शासकीय/निमशासकीय सेवेत संधी 
उपलब्ध करण्याकरिता केंद्रिय लोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग/बँकींग सेवा भरती इत्यादी 
स्पर्धा परीक्षांसाठी तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधील प्रवेशाकरिता घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश 
परीक्षांच्या पूर्व तयारीसाठी आणि इयत्ता १० वी व १२ वी अनुत्तीर्ण अल्पसंख्याक उमेदवारांकरिता विशेष 
शिकवणी वर्ग सुरू करण्याकरीता संदर्भ क्र. १ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. या योजनेंतर्गत राज्यातील मुंबई, नाशिक, अमरावती, नागपूर, ठाणे, पुणे या केंद्रावर 
अल्पसंख्याक उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रांची निवड संदर्भ क्र.२, दिनांक ११ 
ऑक्टोबर, २०१७ अन्वये करण्यात आली आहे. पुणे केंद्रावरील नवदिझा मागासवर्गीय बहुउद्देशीय 
शिक्षण संस्था पुणे व नागपूर केंद्रावरील स्पंदन बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था नागपूर यांना बँकीग या 
अभ्यासक्रमासाठीचे प्रथम टप्पा अनुदान संदर्भ क्र.३ दिनांक ३१ मार्च, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात आले आहे. उपरोक्त दोन्ही संस्थेने उर्वरीत अनुदानाची मागणी केली आहे. 


३. उपरोक्त संस्थानी सादर केलेल्या अनुदान मागणीच्या प्रस्तावांची छाननी करुन संदर्भ क्रमांक १ 
च्या दिनांक २५.०६.२०१३ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार सादर केलेले व प्रत्यक्ष 
८५% उपस्थिती, मुख्य परिक्षा प्रवेशपत्रक प्राप्त असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार अनुदान मंजूर 
करण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना” या योजनेंतर्गत शासन निर्णय, दिनांक 
२५.०६.२०१३ मधील तरतूदीची पूर्तता करणाऱ्या व ८५% उपस्थिती असलेल्या व मुख्य परिक्षा 
प्रवेशपत्रक प्राप्त विद्यार्थ्याच्या संख्येनुसार नवदिशा मागासवर्गीय बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था पुणे व स्पंदन 
बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था नागपूर या संस्थाना अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.७९/का-९ 


त्यानुसार सन २०१९-२० आर्थिक वर्षात उक्त योजनेसाठी अर्थसंकल्पीत केलेल्या रु.४.०० 
कोटीपैकी, संदर्भ क्र.४ वित्त विभागाचे परिपत्रकानुसार माहे एप्रिल ते जुले, २०१९ करीता रु.१.३३ कोटी 
निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. उपलब्ध तरतुदीमधून परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणेनवदिशा 
मागासवर्गीय बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था पुणे या संस्थेस रु.४०,०००/- व स्पंदन बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था 
नागपूर या संस्थेस रुपये ४०,०००/- असे एकुण ८०,०००/- (अक्षरी रुपये Vall हजार फक्त) इतके 
अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. प्रस्तुत प्रकरणी सदर रक्‍कम आहरीत 
करण्यासाठी अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, नियंत्रण अधिकारी तथा आहरण व संवितरण 
अधिकारी राहतील. 


२. सदर रकमेचा Electronic Clearing Service (ECS) अवर सचिव (9), अल्पसंख्याक विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या नावे काढण्यात यावा. 


३. संबंधित प्रशिक्षण संस्थेने या बाबतचा वर्षनिहाय लेखाविषयक तपशिल ठेवावा. तसेच ज्या 
बाबींसाठी अनुदान वितरित करण्यात आले आहे त्या बाबींवरच खर्च करण्यात यावे. या रकमेचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित प्रशिक्षण संस्थेने शासनास सादर करणे आवश्यक राहील. सदर बाबींचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास परिशिष्ट-ब येथे नमूद केल्याप्रमाणे सादर करणे बंधनकारक राहील. 
अल्पसंख्याक विकास विभागाचे अधिकारी संबंधित प्रशिक्षण संस्थेस भेट देतील. संस्थेने शासन निर्णय, 
दिनांक २५.०६.२०१३ मधील तरतुदीचे पालन केले नसल्याचे आढळून आल्यास संस्थेवर कारवाई 
करुन वितरीत अनुदान वसूल करण्यात येईल. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं- २०१८/ 
प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ wits, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ५ ते १७ मधील 
मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. यासाठी होणारा खर्च सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. झेडई-१, २२३५, 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) अल्पसंख्याकांना 
सहाय्य, (०१)(०१) मोफत शिकवणी व संलग्न योजना याकरीता सहायक अनुदान (२२३५ ए ०८९), 
(कार्यक्रम) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) या लेखाशीर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.७९/का-९ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२८१५०६५८४२१४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dinesh M. 
Sonavane 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अध्यक्ष, नवदिशा मागासवर्गीय बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था पुणे (पत्राने) 
अध्यक्ष, स्पंदन बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था नागपूर (पत्राने) 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

३. मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

५. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

६. महालेखापाल , 9/2 (७लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, (प्रसिध्दीसाठी) 

८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.७९/का-९ 


शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१९/प्र.क्र. ७९ /का-९, दि. २८ जून, २०१९ 


परिशिष्ट - "अ 
अ केंद्र संस्थेचे अभ्यासक्रम मंजूर |८५% dea ।टप्पानिहाय अनुदान ।'मंजूर 
क्र. नांव विद्यार्थी उपस्थिती | अदा मंजूरीसाठी प्रस्ताव अनुदान (रु) 
संख्या पूर्ण करण्यात 
असलेले यावयाची 
विद्यार्थी 'रक्‍्कम/ 
संख्या ।निधी 
Ei 2 3 1 ४| षु & | ७ | हं ९ 
| पुणे | नवदिशा | बंकिगसेवा ८० | ८० | रु.८,०००/- मुख्य परीक्षेनंतर 40% = ४०,०००/- 
मागास । स्पर्धा परी प्रति ।(१०५८०००५५०/१०० 
वर्गीय सन उमेदवार |= रु.८,०००/- 
बहुउद्देशीय २०१७-१८ किंवा 
करीता संस्थेमार्फत 
ण्य 
येणारी फी 
यापैकी जी 
कमी असेल 
ती रक्‍कम. 
२। नागपूर| स्पंदन | बंकिगसेवा २० २० | रु.८,०००/- मुख्य परीक्षेनंतर 40% =| ४०,०००/- 
बहुउद्देशीय स्पर्धा wie प्रति | =(oxZo00x40)/4oo 
शिक्षण सन उमेदवार |= रु.८,०००/- 
संस्था | २०१७-१८ किंवा 
करीता संस्थेमार्फत 
ण्य 
येणारी फी 
यापैकी जी 
कमी असेल 
ती रक्‍कम. 
एकूण ८०,०००/- 
Dinesh M. 
Sonavane 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.७९/का-९ 


शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.मोशियो-२०१९/प्र.क्र. ७९/का-९, दि. २८ जुन, २०१९ 
परिशिष्ट "ब" 
उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक 
लोकसमूहातील उमेदवारांकरिता सुरू करण्यात आलेल्या “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द 
योजना” या योजनेंतर्गत शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१९/ 
प्र.क्र.७९/का-९, दि. २८ जून, २०१९ अन्वये वितरित केलेला रु. (अक्षरी 
रु 


) एवढा निधी पुढील अभ्यासक्रमासाठी उमेदवारांना शिकविण्यासाठी उपयोगात आणला आहे :- 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजनेंतर्गत 
ज्या निकष / अटींनुसार शासनाने अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पूर्तता 
करण्यात आली आहे. तसेच ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच 
प्रयोजनाकरिता निधीचा प्रत्यक्षात विनियोग झाला आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या योजनेतील विद्यार्थी व 
राज्य शासनाच्या योजनेतील विद्यार्थी यांची पुनरावृत्ती झालेली नाही, याची हमी देण्यात येत आहे. 
पुनरावृत्ती झाल्यास अनुदान राज्य शासनास परत करण्याची जबाबदारी संस्थेची राहील. 


संस्था अध्यक्ष यांची स्वाक्षरी 


KKKKKKKKKKK 


पृष्ठ 4 पैकी ५ 


